राज्यातील शासकीय गोदामांना लागणाऱ्या 
ताडपत्र्यांची खरेदी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) 
या पोर्टलद्वारे करण्यास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : सामुग्री-३११९/प्र.क्र.९९/ना.पु.१६-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जानेवारी ,२०२२. 


वाचा : शासन निर्णय समक्रमांक दि.१३ जानेवारी,२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक: उपरोक्त वाचा येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे. 


१) शासन निर्णय यामध्ये : 


राज्यातील शासकीय धान्य गोदामांना लागणा-या आयएसआय दर्जाच्या ७९०३/२०१७ 
स्पेसिफिकेशनच्या Yoo जीएसएम क्षमतेच्या (६५६) या आकाराच्या एकूण ६५१० ताडपत्र्यांची खरेदी 
गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर BOQ पध्दतीने स्पर्धात्मक ऑनलाईन 
निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास व त्यानुषंगाने Gem पोर्टलवरील दरानुसार प्रति ताडपत्री साठी 
रु.७,७७५/- याप्रमाणे ६,५१० ताडपत्रींच्या खरेदीपोटी येणा-या एकूण रु.५,०६,१५,२५०/- (अक्षरी रुपये 
पाच कोटी सहा लाख पंधरा हजार दोनशे पन्नास फक्त) इतक्या खर्चास या आदेशाद्वारे शासनाची मंजूरी 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


याऐवजी 


राज्यातील शासकीय धान्य गोदामांना लागणा-या आयएसआय दर्जाच्या ७९०३/२०१७ 
स्पेसिफिकेडानच्या Yoo जीएसएम क्षमतेच्या (६५६) या आकाराच्या एकूण ५३६० ताडपत्र्यांची खरेदी 
गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर BOQ पध्दतीने स्पर्धात्मक ऑनलाईन 
निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास व त्यानुषंगाने Gem पोर्टलवरील दरानुसार प्रति ताडपत्री साठी 
रु.७,७७५/- याप्रमाणे ५,३६० ताडपत्रींच्या खरेदीपोटी येणा-या एकूण रु.४,१६,७४,०००/- (अक्षरी रुपये 
चार कोटी सोळा लाख चौ-याहत्तर हजार फक्त) इतक्या खर्चास या आदेशाद्वारे शासनाची मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


असे वाचण्यात यावे. 
2) परिच्छेद ३.१ मध्ये : 


खरेदीच्या प्रकारानुसार इसारा रक्‍कम पुढील प्रमाणे असेल- 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/प्र.क्र.९९/ना.पु.१६-अ, 


अ.क्र. निविदेचा प्रकार खरेदीची (निविदेची) एकूण | इसारा रक्‍कम 
किंमत (रुपयांमध्ये) 
शि प्रति ताडपत्री साठी रु.७,७७५/- याप्रमाणे| H.4,08,94, 240 /- एकुण खरेदी 
एकूण ६,५१० ताडपत्री खरेदी करावयाच्या किंमतीच्या २ 
आहेत. टक्के 
याऐवजी 
खरेदीच्या प्रकारानुसार इसारा रक्‍कम पुढील प्रमाणे असेल - 
आत निविदेचा प्रकार खरेदीची (निविदेची) एकूण | इसारा रक्‍कम 
किंमत (रुपयांमध्ये) 
हि प्रति ताडपत्री साठी रु.७,७७५/- याप्रमाणे रु.४,१६,७४,०००/- एकुण खरेदी 
एकूण ५३६० ताडपत्री खरेदी करावयाच्या किंमतीच्या २ 
आहेत. ट्क्के 
असे वाचण्यात यावे. 


३. संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी व त्यांना उपलब्ध करुन द्यावयाच्या ताडपत्रींची संख्या याची 
माहिती सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये दिली आहे. 
सदर TA शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०१२५१५३१२१३२०६ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सर्व विभागीय आयुक्त, 
नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 
संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्त कार्यालय, मुंबई 


Sudhir Deodatta 
Tungar 


Digitally signed by Sudhir Deodatta Tungar 
DN: CN = Sudhir Deodatta Tungar, C = IN, S 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = FOOD CIVIL 
SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION 
DEPARTMENT 

Date: 2022.01.25 15:36:19 +05'30' 


(सुधीर तुंगार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

) मा.राज्य मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) विकास आयुक्‍्त(उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/प्र.क्र.९९/ना.पु.१६-अ, 


९) सर्व उपायुक्त (पुरवठा), विभागीय आयुक्‍त, कार्यालय 

१०) सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून) 

११) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

१२) उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 

१३) उप संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 

१४) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

१५) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१७) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१८)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा परिमंडळ द्वारा: वित्तीय सल्लागार 
व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

२०) वित्त विभाग ( व्यय १०, मंत्रालय, मुंबई. 

२१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 

२२) निवड नस्ती/नापु-१६अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट - अ 


शासन शुद्धीपत्रक क्र.सामुग्री-३११९/ प्र.क्र.९९/ना.पु.१६ अ,दि.२५ जानेवारी, २०२२ सोबतचे राज्यातील शासकीय धान्य 
गोदामांना अन्नधान्याच्या सुरक्षेसाठी पुरवठा करावयाच्या ताडपत्र्यांची जिल्हानिहाय मागणी दर्शविणारे विवरणपत्र 


जिल्हयाचे नाव 


अ.क्र 


र 
रः 

7 

rs 

0 

i 


i rs 
is 
6 र्र 
i र्ट 
i 5% 


21 [rer ar आंधकारी, लात 


9 a 


Res 
a 
र्र 


12 | Rivet पुरवठा अधिकारा, सातारा १२८ 
3 


2. 
2 
2. 
2 
2 
2 
2 


न 
८१ २७. 
_7__ 
pee 
ee] 
| to 
po 
_12_ 
_13 | 
| a 
ps 
| 6 | 
te] 
| is | 
9 
20 
_21_ 
_22_ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
31 
32 
33 


3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
30 
31 
32 
33 
34 


